कोव्हीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
करावयाच्या उपाययोजनांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीमधून (SDRF) निधी वितरित करण्यासाठी 
कार्यपध्दती विहित करणेबाबत.... 
विभागीय छाननी समिती गठीत करणेबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय,क्रमांक: सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ एप्रिळ, २०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक : सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.२५३/म-३, 
दि. ३०.९.२०२० 
२) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, समक्रमांक, दि.२७.७.२०२० व दि.२९.७.२०२० 


प्रस्तावना: 


देशात व राज्यामध्ये कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्याची निकड विचारात घेवून आवश्‍यक 
उपाययोजना करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निधी खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने कोव्हीड-१९ 
ला अधिसुचित आपत्ती घोषित केली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (SDRF) कोव्हीड-१९ करिता खर्च 
करण्यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या खर्चाच्या बाबी व निकष संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित 
करण्यात आले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम २० अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
राज्य कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (SDRF) निधी मंजूर करण्यात येतो. 
कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निधी मागणीचे प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावरून 
राज्य शासनास प्राप्त होत आहेत. या प्रस्तावामध्ये तांत्रिक बाबींचा समावेश असल्याने राज्य कार्यकारी 
समितीकडून निधी मंजूर करण्यापुर्वी अशा प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर-विभागीय छाननी समिती गठीत 
करण्यात आलेली होती. कोव्हीड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य यंत्रणेवर पडणारा ताण विचारात घेवून वरील 
प्रस्तावांची तातडीने छाननी करून शासनास शिफारस करण्यासाठी पुर्वीची आंतरविभागीय छाननी समिती रद्द 
करून सुधारित विभागीय छाननी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय: 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


२.  कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीमधून जिल्हयांकडून निधीची मागणी केली जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सुसुत्रता रहावी तसेच राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) बाबत संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या बाबी व 
निकष विचारात घेवून, जिल्हयांकडून मागणी करण्यात येणाऱ्या निधींच्या प्रस्तावांची सविस्तर छाननी करून 
केवळ अनुज्ञेय असलेल्या बाबींसाठीच निधीची मागणी शासनाकडे होणे आवश्‍यक आहे. कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव 
रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी ( 5917) मधून अनुज्ञेय करण्यात 
आलेले निकष व बाबी हया तांत्रिक स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे निधीच्या प्रस्तावांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून / 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३ 


समितीकडून सर्वसमावेशक छाननी होवून योग्य त्या शिफारसीसह असे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यास निधी 
मंजूरीमध्ये सुलभता येईल व खर्चाची व्दिरुक्ती होणार नाही. यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त होणाऱ्या 
कोव्हीड-१९ निधीच्या प्रस्तावांची सर्वकष छाननी करून अनुज्ञेय असलेल्या निधीची शिफारस शासनास 
करण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागासाठी विभागीय आयुक्‍त यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे विभागीय छाननी 
समिती ( Divisional Scrutiny Committee) गठीत करण्यात येत आहे. 


३. विभागीय छाननी समितीची (Divisional Scrutiny Committee) रचना खालीलप्रमाणे असेल: 


१. विभागीय आयुक्‍त, महसुली विभाग - अध्यक्ष 
२. उपसंचालक , आरोग्य सेवा (परिमंडळ) - सदस्य 
३. विभागीय सहसंचालक, लेखा व कोषागारे - सदस्य 
४. उपआयुक्त (महसुल) - सदस्य सचिव 


४. कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी संबंधित महसुली विभागातील 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त होणारे निधीचे प्रस्ताव विभागीय छाननी समितीसमोर सदस्य सचिवांकडून सादर 
करण्यात येतील. खालील मुद्दयांच्या आधारे व योग्य वाटतील अशा इतर निकषाच्या आधारे विभागीय छाननी 
समिती असा प्रस्तावांची छाननी करेल : 


१) संदर्भाधीन क्रमांक १ येथीळ शासन निर्णयामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधुन (SDRF) करावयाच्या 
खर्चासाठी अनुज्ञेय केलेल्या बाबी व निकषानुसार समितीकडून अशा प्रस्तावांची छाननी करण्यात येईल. 
निकषानुसार अनुज्ञेय असलेल्या बाबींसाठी केलेली मागणीच विचारात घेण्यात यावी. 

२) संबंधित जिल्हयातील/क्षेत्रातील कोव्हीड-१९ ची सध्याची परिस्थिती, रूग्ण संख्या, भविष्यातील प्रक्षेपण 
(Projection), यासाठी सध्या जिल्हयात उपलब्ध असलेल्या सुविधा विचारात घेवून जिल्हयांनी केलेल्या 
मागणीचे विश्ळेषण करावे. त्यानुसार निधी मागणीची व्यवहार्यता व आवश्‍यकता तपासण्यात यावी. 

३) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (SDRF) निधीची आवड्यकता तपासताना , मागणी करण्यात आलेल्या 
सुविधांसाठी/बाबीसाठी/यंत्रसामुग्री/औषधांसाठी इतर अन्य स्त्रोताव्दारे जसे, जिल्हा नियोजन समिती 
(929, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य विभागाच्या नियमित योजना व शासनाच्या अन्य योजनांमधून 
मिळू शकणाऱ्या निधीचा देखील विचार करण्यात यावा. अन्य स्त्रोताव्दारे/योजनांमधून मिळणारा निधी 
विचारात घेवून छाननी करण्यात यावी.एकाच बाबीसाठी दोन वेगवेगळया स्त्रोतामधून निधी वाटप होवून 
दुबार प्रदान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


५. उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये नमुद केल्यानुसार जिल्हयांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सविस्तर 
छाननी करून संबंधित जिल्हयांना आवश्‍यक असलेल्या निधीची शिफारस समितीने शासनास करावी. विभागीय 
छाननी समितीच्या त्या त्या बैठकीच्या इतिवृत्तासह सदस्य सचिवांनी विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाची एकत्रित 
मागणी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या नुमन्यात ( विवरणपत्र-१) व प्रमाणपत्रासह (विवरणपत्र २) या 
विभागास पाठवावी. 

६. कोव्हीड-१९ साठी जिल्हयांना अनुदान तात्काळ उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे वरील कार्यवाही 
अत्यंत तातडीने करून उचित शिफारसीसह प्रस्ताव शासनास पाठविण्यास विलंब होणार नाही याची दक्षता 
विभागीय छाननी समित्यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०४१६१६०३२०००१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS 
UDAY GANPAT उड 
2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97483127c546b50d831 cbc0858b00a86d172 
0७९2९19646, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
ber=9ce356f38c6a70a8ffde299ad6627f48bd0 1 e875a7aca38 


G AW A S om ion circ > ac MAHARASHTRA, 
(उदय गवस) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 


२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग),जी.टी.हॉस्पीटल, मुंबई, 


सचिव (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग), जी.टी.हॉस्पीटल,मुंबई 
संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


. सर्व विभागीय आयुक्त, 


८. संचालक,आपत्ती व्यवस्थापन, मंत्रालय, मुंबई 
९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई 


१०. 
.सर्व महानगर पालिका आयुक्‍त 
१२. 
१३. 


११ 


सर्व जिल्हाधिकारी, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 


१४. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 
१५. सहसंचालक (प्रशासन व अर्थसंकल्प), आरोग्य सेवा संचाळनालय,मुंबई 


१६. 


मा.मुख्य सचिवांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


१७. सर्व उप आयुक्त (महसुल), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (विभागीय आयुक्तांमार्फत) 
१८.सहसचिव व वित्तिय सल्लागार,मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई 


98. 


निवड नस्ती (A-3) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३ 


विवरणपत्र - 9 


शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक: सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३, 


दि १६ एप्रिल, २०२१ ची सहपत्रे 


कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधुन मंजूर करण्यासाठी शिफारस केलेल्या 


निधीचा तपशील 


Sr. Items physical details of each activities with Physical Grant recommended 
No. total number etc numbers * (Rs in Lakh)) 
1 2 3 | 4 5 

1) Measures for quarantine for sample collection and screening 
a) Provision for temporary | No of quarantine camps opened 
accommodation, food, clothing, | No. of inmates accommodated in the 
medical care, etc for people | camps 
affected and _ sheltered in | Average duration of operation of camps 
quarantine camps (other than | (in days) ist 
home quarantine) or for cluster | provision for food, clothing, medical 
containment operations care etc. 
b) Cost of consumables for sample | No. of samples collected 
collection 
c) support for checking, screening | No. of persons screened 
and contact tracing No.of persons contacted and traced 
2) Procurement of essential equipment's/labs for response to COVID-19 
a) cost of setting up additional | No. of testing laboratories set up 
testing laboratories within the | Cost of consumables 
Government and the cost of 
consumables 
b) Cost of personal protection | No. of PPE procured 
equipments for healthcare, 
municipal, police and __ fire 
authorities 
c) Cost of thermal — scanners, | No. of thermal scanners procured 


ventilators,air purifiers and 
consumables for Government 
hospitals 


No of scanners procured 


No. of ventilators procured 


No. of purifiers procured 


No.of Oxygen generation and storage 
plant in hospitals 


strengthening ambulance 
services for transport of patients, 


No. of containment zones, Covid-19 
hospitals set up 


No. of Covid-19 care centers set up 


consumables in the 
Government hospitals. 


Total 


स्वाक्षरी/- 


सदस्य सचिव, विभागीय छाननी समिती, 


पक विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३ 


विवरणपत्र २ 


शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक: सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३, 
दि १६ एप्रिल,२०२१ ची सहपत्रे 


प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते कि, कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या/करावयाच्या विविध 
उपाययोजनासाठी ................. जिल्हयाकडून करण्यात आलेल्या /करावयाच्या खर्चासाठी 
विवरणपत्र क्रमांक १ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रू ............ इतका निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधुन 


मंजूर करण्याची विभागीय छाननी समितीची शिफारस करण्यात येत आहे. विवरणपत्र क्रमांक १ मध्ये 


दर्शविण्यात आलेल्या बाबींसाठी यापुर्वी कोणत्याही माध्यमातुन निधी खर्च करण्यात आलेला नाही किंवा 
देयके प्रदान करण्यात आलेली नाहीत. शासन निर्णय , महसुल व वन विभाग, क्र.सीएलएस- 
२०२०/प्र.क्र.२५३/म-३, दि.३०.९.२०२० अन्वये विहित केलेल्या बाबी व निकषानुसार अनुज्ञेय असलेल्या 
बाबींकरिताच ............ जिल्हयासाठी रू ........... निधीची शिफारस करण्यात आळी आहे. या 
प्रयोजनासाठी करण्यात येणारा/आळेला खर्च हा शासनाचे सर्व प्रचलित नियम व विहित कार्यपध्दती 


अनुसरूनच करण्यात आला/येणार आहे. 


स्वाक्षरी/- 


(नाव: ) 
जिल्हाधिकारी, जिल्हा...... 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


